आदिवासी उप योजना क्षेत्रातील 
योजनांचा/कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी 
नेमलेल्या प्रकल्पस्तरीय समितीवर 
सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : प्रकल्प समिती-२०१६/प्र.क्र.१२१/का-३(भाग-३) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दि. ८ मार्च २०१९ 
वाचा: १.झासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र.प्रकल्प समिती-२०१६/प्र.क्र.१२१/का-३, 
दि.२६ मार्च, २०१८. 
QR निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र.प्रकल्प समिती-२०१६/प्र.क्र.१२१(भाग- 
३)/का-३, दि.१० जुले, २०१८. 
३. शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र.प्रकल्प समिती-२०१६/प्र.क्र.१२१(भाग- 
३/का-३, दि.१४ नोव्हेंबर, २०१८. 
४. शासन निर्णय क्रमांक : आदिवासी विकास विभाग क्र.प्रकल्प समिती-२०१६/प्र.क्र.१२१(भाग- 
३)/का-३, दि.२२ फेब्रुवारी, २०१९. 
शासन शुद्धीपत्रक : - 
संदर्भिय शासन निर्णयान्वये राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विकास प्रकल्प क्षेत्रातील 
आदिवासी उपयोजना / कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी प्रकल्पस्तरीय (नियोजन आढावा) समित्यांवर 
अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
सोलापूर व मुंबई प्रकल्प स्तरीय (नियोजन आढावा) समितीवर प्रत्येकी एक सदस्य पद रिक्‍त आहे. 
या झासन शुद्धीपत्रकाद्वारे श्री.मनोज राजू काळे यांची सोलापूर प्रकल्प स्तरीय नियोजन आढावा समितीवर 
तर सौ. हशिकलाताई बिभिषन झाडे यांची मुंबई प्रकल्प स्तरीय नियोजन आढावा समितीवर सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०८१५११५०६१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Lalitkumar Rangnath Dhaygude 
al u=Tril 


Lalitkumar Rangnath =: ent 
Dhaygude = 


3a 15 1caf394d94599c220a07bdd761a398 
h Dhaygude 


(ललितकुमार रं.धायगुडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री कार्यालय 
२. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रकल्प समिती-२०१६/प्र.क्र.१२१/का-३(भाग-३) 


४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांची कार्यालये 

५. श्री.मनोज राजू काळे, मु.पो.वडशिवणे, ता.करमाळा, जि.सोलापूर 

६. सौ. शशिकलाताई बिभिषन झाडे, ईस्तारीनगर, खापरी, ता.घाटंजी, जि.यवतमाळ. 
७. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्क 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग 

९. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 

१०. सर्व उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

११. प्रकल्प अधिकारी मुंबई व सोलापूर. 

१२. सर्व कार्यासने आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१३. निवड नस्ती(का-३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


